महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे तसेच राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठे 
अंतर्गत नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०२३ 


वाचा:- महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र. मकृप / 
लेखा - २/ २६७२/आ.व.सं.अ./२०२२, दि.२४.११.२०२२. 


प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम,१९८३ नुसार राज्यातील सर्व कृषि 
विद्यापीठांच्या कार्यामध्ये विशोषत: शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षण व समान हितसंबंध 
असलेल्या इतर बाबी यांच्याशी संबंधित कार्यामध्ये प्रभावी समन्वय घडवून आणण्यासाठी, 
विद्यापीठाचे कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी तसेच विद्यापीठे आणि त्यांची शैक्षणिक कार्ये व 
वित्तीय व्यवहार यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १९८४ मध्ये “महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे” राज्यस्तरीय संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र 
कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना तसेच राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना स्वत:चे वेतन 
भत्ते, आकस्मिक खर्च देयक, वैद्यकीय देयक व भविष्य निर्वाह निधी आहरित करण्याचे आहरण व 
संवितरण करण्याचे अधिकार नाहीत. त्रयस्थ विभागामार्फत देयके कोषागारास सादर होत 
असल्याने यामुळे विद्यापीठ अधिकारी/ कर्मचा-यांचे वेतन अदा करण्यासाठी तसेच इतर देयके 
प्रदानास बराच Salk होतो. यास्तव, महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
यांनी कृषि परिषद, पुणे आणि राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांसाठी नियंत्रक अधिकारी आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत संदर्भाधिन पत्रान्वये विनंती केली आहे. 
तद्नुषंगाने महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे आणि राज्यातील चार कृषि 
विद्यापीठांसाठी नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे तसेच राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठे 
यांना मागणी क्र.डी-३ लेखाशिर्ष -२४१५ अंतर्गत कृषि विद्यापीठे व कृषि परिषदेशी संबंधित 
लेखाशीर्षाकरिता खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे “नियंत्रण अधिकारी” आणि “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे- 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६-ओ 


अ.क्र. कृषि विद्यापीठ/ कार्यालय | नियंत्रण अधिकारी | आहरण व संवितरण अधिकारी 

1 महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व | वित्तीय सल्लागार सहायक लेखाधिकारी, 
संशोधन परिषद, पुणे (गट-ब राजपत्रित) 

२ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, नियंत्रक सहायक लेखाधिकारी, 
राहुरी (गट-ब राजपत्रित) 

३ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि नियंत्रक सहायक लेखाधिकारी, 
विद्यापीठ, अकोला (गट-ब राजपत्रित) 

४ । वसंतराव नाईक मराठवाडा नियंत्रक सहायक लेखाधिकारी, 
कृषि विद्यापीठ, परभणी (गट-ब राजपत्रित) 

५ ST. बाळासाहेब सावंत कोकण नियंत्रक सहायक लेखाधिकारी, 
कृषि विद्यापीठ, दापोली (गट-ब राजपत्रित) 


२. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे तसेच राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठे 
करिता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे - 

(१ नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्रस्तुत निर्णयान्वये केवळ 
सहायक अनुदानाची देयके आहरीत करण्यासाठीच अधिकार प्रदान करण्यात येत असून त्यांना 
अन्य देयके कोषागारातून आहरीत करता येणार नाहीत. 

(२) नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित अधिकाऱ्याचे पद 
कोणत्याही कारणास्तव रिक्‍त राहिल्यास नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील अन्य समकक्ष अधिकाऱ्याकडे वित्त 
विभागाच्या मान्यतेने देणे अनिवार्य राहील. 

(३) नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य 
कोणत्याही सेवेतील किंवा परिषदेच्या / विद्यापीठाच्या सेवेतील अधिकाऱ्याकडे देता येणार नाही. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.८४/२०२३/को.प्र.५, 
दि.२९.०३.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२६१५४३०२६९०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, YMESH NARAYAN secs 


2. 


CHANDIWADE a Sabot ct 
(उमेश चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


19100003799394901628295त 
arashtra, 
269BD88D631F3F3C2BEF6ET 
YAN CHANDIWADE 


प्रत- 


१. मा. राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 


कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर. 
कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 


. कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 


कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 


. महालेखापाल महाराष्ट्र १/ २. (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 

. वित्तीय सल्लागार/ सहायक लेखाधिकारी, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे. 

. नियंत्रक/ सहायक लेखाधिकारी , महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


नियंत्रक” सहायक लेखाधिकारी डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 
नियंत्रक/ सहायक लेखाधिकारी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 
नियंत्रक/ सहायक लेखाधिकारी डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती). 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (PIS प्रशञा-५), मंत्रालय, मुंबई. 


२०. निवड नस्ती, कार्यासन ६-अ कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


